RNI No . MAHBIL/ 2009/ 36619 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय परवणी 


वर्ष २, अंक ७ ] 


गुरुवार , मार्च ३, २०१६/फाल्गुन १३, शके १९३७ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये ११.०० 


असाधारण क्रमांक १३ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


नगरविकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १ मार्च २०१६ 

सूचना 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६. 

क्रमांक टीपीबी./ ४३१५ /११६३ / प्र.क्र . १८७ / २०१५/ नवि.११. - ज्याअर्थी, शासन नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्र . बीबीआर / 
१०८२/ प्र.क्र . १४० / १६८७/ नवि -१, दिनांक १५ जून १९८३ नुसार मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ मुंबई 
महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण ” असा केलेला आहे ) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख 
“ उक्त अधिनियम ” असा केलेला आहे) चे कलम ४०, पोट - कलम १ ( ग) अन्वये बँक बे रेक्लेमेशन योजनेच्या ब्लॉक III ते IV 
च्या क्षेत्राच्या परिपूर्ण विकासासाठी व आवश्यक सुविधा निर्माणासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, बॅक बे रेक्लेमेशन योजनेच्या ब्लॉक III ते IV क्षेत्राची विकास योजना ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त विकास 
योजना ” असा करण्यात आला आहे.), शासन नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्र . बीबीआर - १०९२/ ६० /प्र.क्र . ६ / ९२ / नवि - ११ , 
दिनांक ३ जून २००० आणि अधिसूचना क्र . बीबीआर- १०९२/ ६० / प्र.क्र . ६ / ९२/ नवि - ११, दिनांक १७ मार्च २००१ अन्वये उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ३१ (१) खालील तरतुदीनुसार मंजूर केलेली आहे ; । 

आणि ज्याअर्थी, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण हे मुंबई मेट्रो रेल्वेची योजना विशेष हेतू वाहन कंपनी मुंबई मेट्रो कार्पोरेशन 
लिमिटेड ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त प्राधिकरण ” असा केलेला आहे ) यांचे माध्यमातून राबवित आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्राधिकरणाने अशी विनंती केलेली आहे की , बँक रेक्लेमेशन योजनेच्या ब्लॉक III मधील भूकर 
क्र . १७६, १७७ ( पै), १७७ अ ( पै), १७८ ( पै), १७८ अ ( पै), व १७७ ( पै) चे पूर्वेस १७७ अ ( पै) चे दक्षिणेस क्रमांक नसलेला 
भूखंड मिळून जवळपास २.०० हेक्टर क्षेत्र जे उक्त विकास योजनेमध्ये बगीचा व क्रिडांगणासाठी आरक्षित दर्शविलेले आहे ते मेट्रो लाईन 
III च्या भूयारी मार्गावरील विधान भवन स्टेशनसाठी आवश्यक आहे. त्यामुळे सदर क्षेत्र हे मेट्रो रेल स्टेशन अनुषंगिक वापर आणि 
वाणिज्य ( C१) वापरासाठी आरक्षित करावे अशीही विनंती केलेली आहे ; 


भाग एक - ( को .वि. पु.) - १३ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च ३, २०१६ / फाल्गुन १३, शके १९३७ 


| 


ज्य 


आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती आणि वस्तुस्थिती विचारात घेता , शासनाचे असे मत झाले आहे की , उक्त जमीन बगीचा / 
क्रिडांगणातून वगळून मेट्रो रेल स्टेशन अनुषंगिक वापर आणि वाणिज्य ( C१ ) वापरामध्ये समाविष्ट करणेसाठी तातडीने उक्त विकास 
योजनेमध्ये फेरबदल ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ प्रस्तावित फेरबदल ” असा खाली नमूद केलेप्रमाणे करण्यात आला आहे) करणे आवश्यक 
झालेले आहे. 

___ आणि त्याअर्थी उपरोक्त परिस्थिती आणि वस्तुस्थिती विचारात घेता आणि उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या पोट - कलम (१ कक ) 
अन्वये प्राप्त अधिकार आणि त्या संदर्भातील सर्व शक्तींचा वापर करून , शासन याद्वारे प्रस्तावित फेरबदलाविषयी उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ३७ पोट -कलम (१कक ) चे खंड ( क ) नुसार कोणत्याही व्यक्तीकडून सदरची सूचना शासन राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झालेल्या 
दिनांकापासून एक महिन्याचे मुदतीमध्ये सूचना / हरकती मागविण्यासाठी, सूचना प्रसिद्ध करीत आहे . 

शासनाकडून असेही कळविणेत येत आहे की , प्रस्तावित फेरबदलाविषयी कोणत्याही हरकती / सूचना शासन राजपत्रात सदर सूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत उप संचालक , नगररचना, बृहन्मुंबई यांचेकडे इन्सा हटमेंटस, ई-ब्लॉक , आझाद मैदान , 
महापालिका मार्ग, मुंबई ०० ००१ या कार्यालयाचे पत्त्यावर पाठविण्यात याव्यात . उप संचालक , नगररचना, बृहन्मुंबई यांच्याकडे सदरच्या 
कालावधीत प्राप्त होणाऱ्या हरकती / सूचना यावर कलम ३७ च्या पोट -कलम (१कक ) अन्वये कार्यवाही करण्यात येईल . 

प्रास्तावित फेरबदल 
"बॅक बे रेक्लेमेशन योजनेच्या ब्लॉक III मधील भूकर क्र . १७६, १७७ ( पै), १७७ अ ( पै), १७८ ( पै), १७८ अ ( पै) व १७७ 
( पै) चे पूर्वेस १७७ अ ( पै) चे दशिणेस क्रमांक नसलेला भूखंड मिळून जवळपास २.०० हेक्टर क्षेत्र बगीचा व क्रिडांगणाचे आरक्षणामधून 
वगळून मेट्रो रेल स्टेशन अनुषंगिक वापर आणि वाणिज्य ( C१) यासाठी आरक्षित करणेचे खालील अटीस अधीन राहून प्रस्तावित करणेत 
येत आहे . ” 

सीआरझेड अधिसूचना दिनांक ६ जानेवारी २०११ चे अनुषंगाने पर्यावरण विभागाकडून नाहरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेणे आवश्यक 
राहील . 

प्रस्तुत सूचना व प्रस्तावित फेरबदलाचा नकाशा जनतेच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन दिवशी कार्यालयीन वेळेमध्ये खालील ठिकाणी 
उपलब्ध राहील . 

( १) महानगर आयुक्त , मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण , वांद्रे-कुर्ला संकुल , वांद्रे ( पूर्व ), मुंबई ४०० ०५१. 
( २ ) उप संचालक , नगररचना , बृहन्मुंबई यांचेकडे इन्सा हटमेंटस, ई-ब्लॉक , आझाद मैदान, महानगरपालिका मार्ग , मुंबई ४०० ००१ . 
( ३ ) प्रमुख अभियंता (विकास नियोजन), बृहन्मुंबई महानगरपालिका, महानगरपालिका मार्ग, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१. 
सदर फेरबदलाची सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www. maharashtra. gov.in या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


किशोर द. गिरोल्ला, 
शासनाचे अवर सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च ३, २०१६ / फाल्गुन १३, शके १९३७ 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 1st March 2016 


NOTICE 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 

No . TPB . 4315 / 1163 /CR - 187 / 2015 /UD - 11 . — Whereas, the Government in the Urban 
Development Department vide Notification No. BBR / 1082/CR - 140 / 1687 /UD - 1 , dated 15th June 
1983 , appointed Bombay Metropolitan Region Development Authority (hereinafter referred to as 
“Mumbai Metropolitan Region Development Authority ” ) as a Special Planning Authority under 
Sub -Section 1 ( c ) of Section 40 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 
(hereinafter referred to as “ the said Act ” ) for areas comprised in Block III to VI of Back Bay 
Reclamation Scheme in order to develop the lands in comprehensive manner and to provide 
necessary amenities ; 

And whereas, the Development Plan of Back Bay Reclamation Scheme Blocks III to VI 
( hereinafter referred to as “ the said Development Plan ” ) has been sanctioned by the Government 
in the Urban Development Department under section 31 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and 
Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as “ the said Act ” ) vide Notification 
No. BBR - 1092/ 60 /CR -6 / 92 /UD - 11 , dated 3rd June 2000 and Notification No . BBR - 1092 / 60 /CR -6 / 
92 /UD - 11, dated 17th March 2001 ; 

And whereas , the Mumbai Metropolitan Region Development Authority is implementing 
Mumbai Metro Master plan through Special purpose Vehicle Company viz . “Mumbai Metro Rail 
Corporation Limited ( hereinafter referred to as “ the said Authority” ); 

And whereas, the said Authority has requested that the land admeasuring about 2 .00 Hectare, 
bearing C .S . No. 176 , 177 (pt.), 177A (pt.), 178 ( pt.), 178A ( pt.) and unnumbered plot on eastern side 
of 177 (pt.) and southern side of 177A ( pt.) of Back Bay Reclamation Block III (hereinafter referred 
to as " the said land ” ), which is reserved for Garden and Play Ground in the said Development 
Plan , is required for underground Metro Station namely Vidhan Bhavan on Metro line - III and 
also requested to reserve the said land for Metrorail Station , allied users and Commercial (C -1 
zone ) in the said Development plan ; 

And whreas, considering the above facts and circumstances , the State Government is of opinion 
that it is necessary to carry out urgently modification to the said Plan , to delete the said land 

n Reservation of Garden / Play Ground and to reserve it for the purpose of Metrorail Station , 
allied users and Commercial (C - l zone ) (hereinafter referred to as “ the proposed modification ” 
and more specifically mentioned below ). 

Now , therefore , after considering the above facts and circumstances and in exercise of powers 
vested in it under sub - section ( 1AA ) of Section 37 of the said Act , and all other powers enabling it 
in this behalf, the Government hereby publishes a Notice for inviting suggestions and objections 
from any person with respect to proposed modification , as required by clause ( a ) of sub -section 
(1AA ) of Section 37 , within period of one month from the date of publication of this Notice in the 
Maharashtra Government Gazette . 

Any objections/ suggestions in respect of the proposed modification may be forwarded before 
the expiry of one month from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government 
Gazette , to the Deputy Director of Town Planning, Greater Mumbai, having his office at ENSA 
Hutments , E -Block , Azad Maidan , MahapalikaMarg , Mumbai 400 001. Any objection or suggestion , 
which may be received by the Deputy Director of Town Planning, Greater Mumbai within the 
said period shall be dealt with in accordance with the provisions of the said sub -section ( 1AA ) of 
Section 37 . 


ZO 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च ३, २०१६ / फाल्गुन १३, शके १९३७ 


Proposed Modification 
The area about 2 .00 Ha of land bearing C . S . No. 176 , 177 (pt.), 177A ( pt .), 178 ( pt.), 178A ( pt .) and 
unnumbered plot on eastern side of 177 (pt.) and southern side of 177A ( pt .)of Back Bay Reclamation 
Block II is proposed to be deleted from reservations of Garden and Play Ground and be reserved 
for Metrorail Station , allied users and Commercial (C -1 zone) subject to following condition : 

The necessary clearance from Environment Department shall be obtained by implementing 
agency in respect of CRZ notification dated 6th January 2011. 

A Notice and Plan showing the proposed modification shall be kept open for the inspection 
by the general public during the office hours on all working days at following places : 

( 1) Office of the Metropolitan Commissioner , Mumbai Metropolitan Region 
Development Authority , Bandra-Kurla Complex , Bandra (East), Mumbai 400 051. 

( 2 ) Office of the Deputy Director of Town Planning., Greater Mumbai, having his office 
at ENSA Hutments , E - Block , Azad Maidan , Mahapalika Marg , Mumbai 400 001. 

( 3 ) Office of the Chief Engineer (Development Plan ) Municipal Corporation of Greater 
Mumbai,Mahapalika Marg , Mumbai 400 001. 

This Notice shall also be available on the Government of Maharashtra website : 
www .maharashtra . gov . in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


KISHOR D . GIROLLA , 
Under Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


